उप सचिव संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीस स्थगिती. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसब-१३१९/प्र.क्र.३०/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-०१.१०.२०१९ 


आदेशा 
संदर्भ- शासन आदेडा समक्रमांक दि.१२.०६.२०१९ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१), ४(२) व ४३) अनुसार श्री.टि.वा.करपते, उप सचिव, 
सामान्य प्रशासन विभाग यांची संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामध्ये 
बदलीने पदस्थापना करण्यात आली होती. 
२. आता प्रशासकीय कारणास्तव श्री.टि.वा.करपते, उप सचिव यांच्या बदलीस पुढील आदेशापर्यंत 
स्थगिती देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९१००११७२०३३३७०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan : " 
Bhimrao Guravy जया 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
४. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी वलऴभदास रोड, 
मुंबई- ७००००१ 
. आहरण व संवितरण अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग/सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवड नस्ती - १४. 


& 


es 


